राज्य सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत 
ग्रामपंचायत वावंढळ ता. खालापूर 
जिल्हा रायगड येथील वावंढळ 
तलावास प्रशासकीय मान्यता व निधी 
वितरित करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रासयो-२०२२/प्र.क्र.9७/आस्थापना अ 
नवीन प्रशासन भवन,१५ वा मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० मार्च,२०२२ 


वाचा :- 
१) पर्यावरण विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक रासयो-२०२२/प्र.क्र.७७ /आस्थापना (आओ), 
दिनांक : २९ मार्च, २०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तिसर्‍या परिच्छेदात नमूद “३. मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड यांना अदा करावयाची रुपये रुपये १,११,००,०००/- (रुपये एक 
कोटी अकरा लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम अधिदान व लेखाधिकारी यांच्यामार्फत कोषागारातून काढून 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून श्रीम. शिल्पा चं. शिर्के,कार्यासन अधिकारी, पर्यावरण विभाग व नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून श्री. सु. कि. निकम, सह सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय यांना घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड यांना रुपये १,११,००,०००/- (रुपये एक कोटी 
अकरा लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून स्वतंत्र धनादेशाव्दारे 
वितरित करण्याची कार्यवाही करावी.” 


ऐवजी 
“३ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड यांना अदा करावयाची रुपये रुपये 
१,११,००,०००/- (रुपये एक कोटी अकरा लक्ष फक्त) इतकी रक्कम वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.६/२०/कोषा-प्रशा ५,दि १२.११.२०२१ अन्वये ई-कुबेर प्रणालीद्वारे 
थेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड यांच्या बँक खात्यात जमा करावे.” असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक ध्दीपत्रक क्रमांकः रासयो-२०२२/प्र.क्र.७७9/आस्थापना अ 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३३०१५१६५२८२०४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


SURYAKANT 
KISAN NIKAM 


सह सचिव ,पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र १/२,मंबई/ नागपूर. 


२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड 
३. आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 

. अधिदानव लेखा अधिकारी, मंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. खाजगी सचिव, मा.मंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, मंत्रालय,मुंबई. 

. खाजगी सचिव, मा.राज्यमंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, मंत्रालय,मुंबई. 
रः 


स्वीय सहायक, प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मंबई. 


१०. स्वीय सहायक प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मंबई. 

११. वित्त विभाग (कार्यासन क्रमांक व्यय-१६/अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. नियोजन विभाग, कार्यासन क्र.१४७२, मंत्रालय, मंबई. 

१३. TRAIT, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


